राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल भागातील 
विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत दुसरी/ 
तिसरी पाळीसुरूकरणे.. 

सन २०२०-२१ करिता निधी वाटप. 


महाराष्ट्रशासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 


शासननिर्णयक्रमांकः औप्रशि-२०२०/प्र.क्र.२६/का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: २४ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा:- 
१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: आयटीआय-००९/(११/०९)/व्यशि-३, 
दि. २९ ऑगस्ट, २००९ व दि.२१ ऑगस्ट, २०१०, 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६२/अर्थ-३, दि.०४ मे, २०२०, 
३) अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:औप्रशि-२०२०/प्र.क्र.२६/का.८, 
दि.११ जून, २०२०, दि.२१ जुले, २०२० व दि.१० नोव्हेंबर, २०२०. 
४) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, मुंबई यांचे पत्र क्र.१२/नियोजन/२०२०/प्र.क्र.०३/०१, 
दि.१६ जून, २०२० व अर्धशासकीय पत्र क्र.१२/नियोजन/२०२०/प्र.क्र.०३/६१, दि.०५ नोव्हेंबर, २०२०. 


प्रस्तावना:- 


राज्यातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यासाठी ४२ अल्पसंख्याक बहुल भागातील विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थामध्ये दुसऱ्या/तिसऱर्‍या पाळीत WL तुकडया त्याचप्रमाणे बृहन्मुंबईतील मांडवी व चांदिवली (पवई) येथे नव्याने 
सुरू होणाऱ्या २ नवीन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये २८ तुकडया सुरू करण्यास संदर्भ क्र.१ च्या शासन 
निर्णयांन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार “मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२ समाजकल्याण, २००-इतर कार्यकम, राज्य योजनांतर्गत योजना, (००) (१६) अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी 
विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी सुरू करण्यासाठी सहाय्यक अनुदान, (२२३५ ए 
438)” या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२०-२१ करिता रु.२९.०० कोटी इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आली 
आहे. त्यापैकी संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयांन्वये एकूण रू.१८,३०,६०,५००/-(अक्षरी रू.अठरा कोटी तीस लाख 
साठ हजार पाचशे फक्त) निधी वितरीत करण्यात आला आहे. संदर्भ क्र.४ च्या पत्रांन्वये संचालक, व्यवसाय शिक्षण 
व प्रशिक्षण संचालनालय यांनी निधी वितरीत करण्याची विनंती केलेली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ च्या 


शासन निर्णयास अनुसरून निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः औप्रशि-२०२०/प्र.क्र.२६/का.८ 


झासन निर्णय - 


अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ४२ विद्यमान शासकीय औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था तसेच बृहन्मुंबईतील मांडवी व चांदिवली (पवई) येथे नव्याने सुरू होणाऱ्या (सद्य:स्थितीत एल्फिस्टन 
महाविद्यालय व मुलुंड येथे वर्ग सुरू असलेल्या) २ नवीन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाकरिता वित्त 
विभागाच्या संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयास अनुसरून सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता आवश्‍यक 
असणाऱ्या कार्यक्रमावरील खर्चासाठी रू.६१,१५,७५०/- (अक्षरी रू.एकसष्ठ लाख पंधरा हजार Ua) पन्नास फक्त) 
खालील उदिष्टांकरिता निधी वितरीत करण्यास याव्दारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी विद्यमान सन २०२०-२१ साठी | ART प्रणालीवर वितरणाकरिता सन २०२०-२१मध्ये 

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसरी अर्थसंकल्पित करण्यात उपलब्ध निधी वितरित करावयाचा निधी 
व तिसरी पाळी सुरू करण्यासाठी आलेले अनुदान 
सहाय्यक अनुदान,(२२३५ ए ५३४) 
०६, दूरध्वनी, वीज, पाणी शुल्क १७,४५,०००/- ५,२३,५००/- ५,२३,५००/- 
१०, कंत्राटी सेवा १२,३१,०००/- ३,०७,७५०/- ३,०७,७५०/- 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च १२,७०,०००/- २,५४,०००/- २,५४,०००/- 
१३, कार्यालयीन खर्च १,४१,८९,०००/- ४२,५६,७००/- ४२,५६,७००/- 
१४, भाडे, पट्टी व कर १२,०१,०००/- ३,६०,३००/- ३,६०,३००/- 
२१, पुरवठा व सामुग्री ८,५६,०००/- ८५,६००/- ८५,६००/- 
२४, पेट्रोळ, तेळ व वंगण ८,२१,०००/- १,६४,२००/- १,६४,२००/- 
२६, जाहिरात व प्रसिध्दी १,२५,०००/- १२,५००/- १२,५००/- 
२८, व्यावसायिक सेवा १५,१२,०००/- १,५१,२००/- १,५१,२००/- 

एकूण ६१,१५,७५०/- 


बृहन्मुंबईतील मांडवी व चांदिवली (पवई) येथे नव्याने सुरू होणाऱ्या (सद्य:स्थितीत एल्फिस्टन महाविद्यालय 


व मुलुंड येथे वर्ग सुरू असलेल्या) २ नवीन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाकरिता आव्यक निधी तरतूदीमधून 
प्राधान्याने वितरीत करण्यात यावा. 

२. यापूर्वी वितरीत करण्यात आलेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करावयाच्या 
अटीच्या अधिन राहून संचालक (प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांच्याकडे उपरोक्त प्रमाणे निधी सुपूर्द करण्यात येत असून या करिता ते “नियंत्रक अधिकारी” आणि त्यांनी 
प्राधिकृत केलेले दुय्यम अधिकारी “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून काम पाहतील. 

३. संचालक (प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांनी निधी वितरीत करतांना तसेच वितरीत 


निधी खर्च करतांना महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, प्रशासकीय मान्यता 
आदेशा व वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय इत्यादी मधील अटी व शर्तीची पूर्तता करावी. 


४. या योजनेअतंर्गत अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येऊन त्याचा तपशील वेळोवेळी 
अल्पसंख्याक विकास विभागास सादर करावा. तसेच सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहे 
त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे व केलेल्या खर्चाचा तपशील व उपयोगिता प्रमाणपत्र Utilization 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


११, 


झासन निर्णय क्रमांकः औप्रशि-२०२०/प्र.क्र.२६/का.८ 


Certificate ) संचालक (प्रशिक्षण),व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी विहीत 
मुदतीत शासनास आणि महालेखापाल कार्यालयास सादर करावे. 

५. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. 
विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि.१७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४ मे, २०२० 
मधील अटींची पुर्तता होत असल्याने प्राप्त मान्यतेस अनुसरून, तसेच नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.२५५/१४७१, दि.२६ नोव्हेंबर, २०२० आणि वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२९२/२०२०/व्यय-१, 
दि.०८ डिसेंबर, २०२० अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेने आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२०१२२४१५३७०५९३१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
र Digitally signed by Mahesh Sadashiv Choukekar ae 
Mahesh Sadashiv ५५५५५७१000 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=! ‘di fbaft fe 009818 
Choukekar 3010 य वततन तकी 
Date: 2020.12.24 15:44:33 +05'30' 


(म.स.चौकेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

महालेखापाल, (लेखाव अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

प्रधान सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

संचालक (प्रशिक्षण),व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (सवी, महाराष्ट्र राज्य, संचालक (प्रशिक्षण),व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालय यांचे मार्फतअधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

सर्व संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, संचालक (प्रशिक्षण),व्य.शि. व प्र. संचाळनालय यांचे मार्फत 


. नियोजन विभाग का. १४७५, 


वित्त विभाग, व्यय-१/ अर्थ-३ व १४, 


.अवर सचिव (का.७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, सदर रक्‍कम 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालक, (प्रशिक्षण)-(२२३०) झेडए-१, ०००४ वर बी.डी.एस. 
तात्काळ उपलब्ध करून देण्याची विनंती करण्यात येत आहे. 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


